भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याकरिता शिष्यवृत्ती 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०१८ (१३)/प्र.क्र.८३ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांधो २०१०/ांस्त्रप्रो 
२०११/ प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दि. ३० जानेवारी, २०१३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. भीजोपु 
२०१८(१३)/प्र.क्र.८३/सां.का.४, दि. २८ मार्च, २०१८ 
3) संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांचे पत्र क्र. सांकास/२३७२, दिनांक १० Woh, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निरदिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
प्रोत्साहन ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध ४ उपक्रम राबविले जातात. 
त्यापैकी भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती योजना हा एक उपक्रम राबविला जातो. या 
उपक्रमांतर्गत शास्त्रीय संगीतामध्ये शिक्षण घेणा-या हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांना रुपये ५,०००/- 
प्रतिमाह याप्रमाणे २ वर्षासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. उपनिर्दिष्ट क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये माहे डिसेंबर, २०१७ ते माहे नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता ७ विद्यार्थ्यांची या 
उपक्रमांतर्गत निवड करण्यात आली आहे. त्यांना उपर्नि्दिष्ट क्र. २ अन्वये पहिल्या टप्प्यासाठी 
विषयांकित शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. आता या पात्र लाभार्थी ७ विद्यार्थ्यांना डिसेंबर, 
२०१८ ते नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती या उपक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ या वर्षी पात्र ठरलेल्या एकूण ७ विद्यार्थ्यांना डिसेबर, २०१७ ते नोव्हेंबर, २०१९ या दोन 
वर्षाच्या कालावधीकरिता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. सदर शिष्यवृत्तीची माहे डिसेंबर, 
२०१८ ते नोव्हेंबर, २०१९ या दुसर्‍या टप्प्याकरिता प्रतिमाह रुपये ५,०००/- याप्रमाणे रुपये 
४,२०,०००/- (रुपये चार लाख वीस हजार wa) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील 
तपशिलाप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. वेद्यार्थ्यांचे नां SCA डिसेंबर, २०१८ ते नोव्हेंबर, २०१९ या 
se विद्यार्थ्याचे नांव कलेचा प्रकार 

टे कालावधीसाठी शिष्यवृत्तीची रक्‍कम 
१. | श्री. श्रीनिधी कामत कंठ गायन | रु.५००० x 42 महिने = रु.६०,०००/- 
२. | श्री. भागवत चव्हाण पखवाज । रु.५००० x 92 महिने = रु.६०,०००/- 
३. | श्री. सुजित लोहर पखवाज | रु.५०००,१२ महिने = रु.६०,०००/- 
४. | श्रीमती गुंजन शिरभाते व्हायोलिन | 8.4000 x 92 महिने = रु.६०,०००/- 
५. | श्री. राघव नरेवाडी तबला रु.५००० x 92 महिने = रु.६०,०००/- 
६. | श्री. अजित alex तबला रु.५००० x 92 महिने = रु.६०,०००/- 
७. | श्री. बंकट बैरागी पखवाज । रु.५००० x 92 महिने = रु.६०,०००/- 

एकूण रु.४,२०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०१८ (१३)/प्र.क्र.८३ /सां.का.४ 


३. सदरचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, (००) १०२, कला व संस्कृती 
प्रचालन, (०१) शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (03) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
प्रोत्साहन योजना (२२०५ ३३२१) ५० इतर खर्च या वर्षीच्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र.४ परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सरदर प्रकरणी तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुळे, २०१९ मधील प्रामुख्याने परिच्छेद क्र. ४, १० व ११ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व 
परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२२१५५२५१७४२३ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Date: 2019.08.22 15:58:11 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


